भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीने होणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 


शासन आदेश क्र.एएफओ- २०२२/प्र.क्र.०४/फ-७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३.०६.२०२२ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने, बदलीने, 
प्रशासकीय कारणास्तव पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. श्रेणी अधिका-याचे | पदस्थापनेचे पद अभिप्राय 

क्र. नाव व पदनाम 

| 9 | २ ३ PB षु 

| प्रधान मुख्य | डा. सुनिता सिंग, | WaT मुख्य | प्रधान मुख्य वनसरक्षक या श्रेणीत (पे 

वनसंरक्षक नियुक्तीच्या वनसंरक्षक मेट्रीम्स मधील स्तर १६), रिक्‍त 
प्रतिक्षेत (सामाजिक पदावर पदस्थापना 
वनीकरण, पुणे) 

2 | उप वनसंरक्षक | श्रीमती अनिता | उप वनसंरक्षक | उप वनसंरक्षक या श्रेणीत (पे मेट्रीक्स 
पाटील, (कांदळवन मधील स्तर १२) श्रीमती निनु 
नियुक्तीच्या कक्ष), मुंबई सोमराज (दिर्घकालीन रजेवर) यांच्या 
प्रतिक्षेत पदावर पदस्थापना 


श्रीमती निनु सोमराज, भावसे या रजेवरुन विभागात रुजू झाल्यानंतर त्यांच्या बदलीचे 
आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६०३१५५६१०६६१९ असा आहे. हा 
areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJEEV ANANT RANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=65127096b801093ad7fb61 eb80e8615¢3832b44354b8038dd 
89289¢85848d9a9, 
ym=3D5C8588F29A8330C27E0B3F5F370FOCABCA7FFS, 
INumber=8AC7DCEA96B950440D554DF2C7F54D6021 A8C9AC92 


1A09CC853B5817534BD427, ‘SANJEEV ANANT RANE 


ANANT RANE #crsces 


(संजीव राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः एएफओ- २०२२/प्र.क्र.०४/फ-७, 


२. मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

४. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर 

९. सर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक/ 


वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक 
१०. संबधित अधिकारी/संबधित कार्यालये 


११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


